DAH आत्महत्या प्रकरणी उणे प्राधिकार पत्रावर 
रक्‍कम काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करुन parton वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.८७/म-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :४ मे, २०२१ 


प्रस्तावना : 


जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरविलेल्या aan आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त 


]ोतकऱ्यांच्या वारसांना रु.१.०० लक्ष मदत देण्यात येते. प्रत्येक वर्षी गोतकरी आत्महत्या किती होतील याचा 


अंदाज बांधणे शक्य नसल्यामुळे सदर मदत देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या खाती नाममात्र रक्‍कम जमा 


करुन उणे प्राधिकारी पत्रावर रक्‍कम काढण्यासाठी त्यांना प्राधिकृत येऊन वर्षाच्या होवटी झालेल्या एकूण 


खर्चाची प्रतिपूर्ती पुरवणी मागणीव्दारे करण्यात येते. मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ ३१९५ अंतर्गत सन २०२१-२०२२ 


या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेली तरतुद सर्व जिल्हाधिकारी यांना वाटप करण्यासाठी सर्व विभागीय 


आयुक्‍त यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे झालेल्या होतकरी 


आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त उशोतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी सहाय्यक 


अनुदानापोटी मागणी क्रमांक सी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण-०२ 


समाजकल्याण- १०४ - वृध्द, अपंग व निराश्रीतांचे कल्याण (००)(०३) - आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या 


वारसांना वित्तीय सहाय्य -३१ - सहाय्यक अनुदान (२२३५ ३१९५) (योजनेत्तर) (दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाली 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेली तरतूद रु. ३४.०० लक्ष सर्व जिल्हाधिकारी याच्या 


खाती जमा करण्यासाठी विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागीय आयुक्‍त यांना वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


2. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत देण्यासाठी उणे प्राधिकारावर 


कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे 


३. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांत विहित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन आत्महत्याग्रस्त 


शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.८७/म-७ 


8. मुख्य लेखाशीर्ष 2234 ३१९५ खाली सन 2024-2022 या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर 


देयके काढून केलेल्या खर्चाचा हिशेब ठेवण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍्त/जिल्हाधिकारी यांनी 


कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यावर सोपवावी व सदर जबाबदार अधिकाऱ्यांनी डिसेंबर, २०२१ अखेर या 


लेखाशीर्षाखाली केलेला प्रत्यक्ष खर्च व मागील तीन वर्षातील जानेवारी ते मार्च या दरम्यानच्या पात्र 


प्रकरणांच्या आकडेवारीवर आधारीत सरासरी अपेक्षित खर्च निश्चित करुन संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा अंदाजित 


खर्चाचा Tales शासनास कळवावा. सदर तपशीलाच्या आधारे विधानमंडळास पुरवणी मागणी / खर्चाचे 


सुधारीत अंदाज सादर करण्यात येतील व त्याच्या अचूकतेची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाची 


राहील. 


षु. हे grea वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१५५/व्यय-९/२०२१, दिनांक 


१२/०४/२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०५०५१३५९२५००१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subhash -॥॥॥:॥%॥॥८॥॥॥ री 
Umaranikar 


(सुभाष उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


शन 
ap 


सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. उप सचिव (अर्थ-६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

उप सचिव, (ब-१/२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.कक्ष अधिकारी (म-३/म-११), महसूल ववन विभाग, मुंबई, 
११.निवडनस्ती कार्यासन म-७ 


PASM > 9 Ww :? 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.८७/म-७ 


शासन निर्णय, क्रमांक:-एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.८७/म-७, दिनांक :- ४ मे, २०२१ 


विवरणपत्र - “अ” 


अ.क्र विभागीय आयुक्‍त तथा नियंत्रक अधिकारी वितरीत अनुदानाची रक्‍कम 
(रुपयांत) 

1१ | कोकण ५,००,०००/- 
२ पुणे ५,००,०००/- 
३ नाशिक ५,००,०००/- 
L ७ | औरंगाबाद ८,००,०००/- 
५ अमरावती ५,००,०००/- 
६ नागपूर ६,००,०००/- 

एकूण ३४,००,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


